34 DMaROOTERE- VTL 
कारागृह विभागातील अधिकारी/कर्मचारी 
यांना पोलीस विभागातील समकक्ष पदाची 


वेतनश्रेणी मंजूर करण्याबाबत. _____. 
| महाराष्ट्र शासन ह क न 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.जेएलडी ३५९७/४९/प्र.क्र.२२९/माग-२/पीआरएस-१. 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. दिनांक; HZ सप्टेंबर, २००३. 


वाचा:- कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे प. क्र. इएसटी/ 
वेतनश्रेणी/ पुनःरचना/ १९९८/ कक्ष-१, FF. २०.१.१९९८ 
प्रस्तावना :- कारागृह विभाग हा गृह विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत आहे. ही 
आस्थापना पोलीसांप्रमणे गरणयेषथारी असून त्यांची सेवा पूर्णपणे कायदा व सुव्यवस्थेशी 
निगडित आहे. तथापि,दलातील कर्मचारी आणि तुरुंग आस्थापनेवरील कर्मचारी यांच्या 
वेतनात तफावत आहे. : | 
2. वाढती गुन्हेगारी त्यात नवीन तंत्रज्ञानाचा यापर यामुळे कारागृहात 
क्षमतेपेक्षा बंद्यांची संख्या अनेक पटीने वाढलेली आहे. यामुळे तुरुंग कर्मचा-यांची जोखिम 
कर्तव्ये व जबाबदा-या dete कर्मचा-यांप्रमाणे झाल्या आहेत. ही बाब मुंबई उच्च 
न्यायालयाचे मा.न्यायमुर्ती श्री.मुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील अखिल भारतीय तुरुंग 
सुधार समितीने देखील मान्य करुन कारागृहातील अधिकारी/ कर्मचारी यांना जादा 
वेतन देण्याची शिफारस केली आहे. तसेच दि. १९.८.१९९३ रोजी षोलीसं कर्मचारी व 
तुरुग कर्मचारी याचे वेतनामधील तफावत दूर करण्याची अंदाज समितीने शिफारस 
केली होती, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये न्यायाधिन बंदी श्री. 
सखाराम मारुती जायभाये यांनी दाखल केलेल्या क्रिमिनल रिट याचिका फ्र.२८५/९९ 
संदर्भात. मा. उच्च त्यायालंयाने दि. १६.३.२००० रोजी पारीत केलेल्या अंतरिम आदेशात , 
कमी वेतनश्रेणीमुळे कारागृह Sta येण्यास माणसे उत्सूक नसतात. या बाबी लक्षात 
घेऊंन न्यायालयाने वेतनातील तफावत. दूर करण्याचे. निदेश दिले. त्यानुसार 
मंत्रिमंडळाने' दि. ४.६.२००३ रोजी कारागृह विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी यांना 
पोलीस विमागातील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या समकक्ष. पदाची येतनश्रेणी मंजूर . 
करण्याबाबतचा तिर्णय घेतला 


; 34 DAMIM2003'PRS-1 UL? 
शासन निर्णय :- कारागृह विभाग हा पोलीस विभागाप्रमाणेच राज्याच्या कायदा व 


सुव्यवस्था यंत्रणेचा एक भाग आहे. या दोन्हीही. गणवेषधारी शिस्तबध्द सेवा असून 
त्यांची कर्तव्ये व जबाबदा-या समान असल्याने सर्वकष विचार करुन कारागृह 
विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी यांना पोलीस दलातील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या | 
समकक्ष पदाची वेतनश्रेणी सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे खालील अटींच्या 
अधिन .राहून लागू करण्यात येत आहे. सदर वेतनश्रेणी ही दि. ४.६.२००३ पासून 
अंमलात येईल. . ऱ् 
4) सदर. मंजूरी पोलीस दलाप्रमाणे सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्याच्या ' 
अटीच्या अधीन राहून लागू करण्यात यावी, | न 
_ २) genta सेवा प्रवेश नियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना सदर अट क्र. मधून सूट देण्यात येत आहे. 
३) वाढीव खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पात क्रेल्याशिवाय खर्च करु नये. 
¥. वाढीव खर्चाची तरतूद करण्यात आल्यानंतर त्याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे 
निर्गमित करण्यात येतील, हा शासन निर्णय 'वित्त . विभागाच्या , सहमतीने त्यांचा 
अनौपचारी संदर्भ क. ४६८/ २००३/ सेवा-९, दि. १३.८.२००३ अन्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे । 
| महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व. नावाने, 


(अ. मु. झणझणे ) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 

प्रति, | 
' कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुंबई/ पुणे/ औरंगाबाद/ नांगपूर) 

सर्व कःरागृह अधिक्षक 

महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयतां), मुंबई/ नोगपूर 

महालेखापाल, नहाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई/ नागपूर न 

अवर सचिव, कार्यासन बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी (व्यय-८) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबइ 

कक्ष अधिकारी (सेवा-९) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (पीआरएस - १) 


ag Bnei 


24 पपतक णा...) 


शासन निर्णय क्र. जेएलडो ३५९७/ ४९/ २२९ (भाग-२)/ पोआरएस-१. 
- दिनांक: PQ सप्टेंबर, २००३ सोबतचे प्रपत्र. 


कारागृह विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांना पोलीस 
दलातील waa पदांची वेतनश्रेणी दर्शविणारे विवरणपत्र 


: अ. | कारागृह विभागातील ; सध्याची. ' पोलीस दलातील: सध्याची । पोलीस दलातील | 
क्र. | अधिकारी / कर्मचारी : वेतनश्रेणी : घिकारी/ कर्मचारी: वेतनश्रेणी : समकक्ष पदाची : 


यांची पदे : .__ - यांची पदे . | वेतनश्रेणी i 
4 i 2 ak a ee eke 
१, रक्षक/ शिपाई” २६१७२ पोलीस शिपाई gogo. goqocuygo 
: प्ररिचारक : ४००० ! ४५९० : 
२; कारागृह हवालदार : ३०५०- ! पोलीस हवालदार ४00०2! &0-इ70 
: ४५९० : '_; ६००० | 
3 कारागृह सुभेदार ३०५०- ? सहाय्यक पोलीस ४५००- | ४५००-७००० 
SSR ४५९० उपनिरीश्क ; ७०००  ; 
; तुरुग r "४4००० : पोलीस उपनिरीक्षक | yqoo- ; ५४५००८९००० 1! सि i ५५००- ५ु५९००-९००० 
: श्रेणी-२ ७००० eae ९००० : क 
५: तुरुंग अधिकारी: ५५००२: सपोलीस ARR | ६५०० ६५०००५० 1 
श्रेंणी-१ ७००७ 1 ra ee 
: kee m2: ६५० ay qo- WeYO-44040 
pe य १०५०० "पांगल a Se tee ल अभिक्षक वर्ग-२ ११७०५० : j 
ap ater coco “Goooe- | qeoa0-4yzO0 
: 3 जि.का.वर्ग-१ ; १३६०० ; (समादेशक). : १५२०० : : 
: र सहाय्यक पोलीस ! न ! 
महानिरीक्षक ; i 
"पाकला (असंवर्गीय) 
¢ १०६५०- | पोलीस अधिक्षक, | 
म.का.दर्ग- -: १५८५० Se Set यत 
९; कारागृह "५१२०००२ ! पालीस उप ! १६४००- : १६४००-२०००० | . 
उपमहानिरीक्षक .. : १६५०० : महानिरीक्षक : २०००० शा. न 
। ; (असंवर्गीय) र ! : 


— 
(अ. मु. झणझणे) . 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


34 DAMIM2003\PRE-1VUL-02 
शासन निर्णय :- कारागृह विभाग हा पोलीस विभागाप्रमाणेच राज्याच्या कायदा व 


सुव्यवस्था यत्रणेचा एक भाग आहे. या दोन्हीही. गणवेषधारी शिस्तबध्द सेवा असून 
त्यांची कर्तव्ये व जबाबदा-या समान असल्याने सर्वकष विचार करुन कारागृह 
विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी यांना aoe दलातील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या ' 
समकक्ष पदाची वेतनश्रेणी सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे खालील अटींच्या 
अधिन राहून लागू करण्यात येत आहे. सदर वेतनश्रेणी ही दि, ४.६.२००३ पासून 
अंमलात येईल. भे | 

4) सदर. मंजूरी पोलीस दलाप्रनाणे सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्याच्या ' 
अटीच्या अधीन राहून लागू करण्यात यावी, 

२) सुधारीत सेवा प्रवेश नियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी नियुक्‍त झालेल्या अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना सदर अट क्र. मधून सूट देण्यात येत आहे. 

३) वाढीव खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पात क्रेल्याशिवाय खर्च करु नये. 


¥. वाढीव खर्चाची तरतूद करण्याल आल्यानंतर त्याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे 
निर्गमित करण्यात येतील. हा शासन निर्णय वित्त. विभागाच्या , सहमतीने त्यांचा 
अनौपचारी संदर्भ क़. ४६८/ २००३/ सेवा-९, दि. 93.¢.2003 अन्वये निर्गमित करण्यात . 
येत आहे. | set 

: महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार वः नावाने, . 


(अ. मु. झणझणे ) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, १ 
कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
ORT उपमहानिरीक्षक (मुंबई/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर) 
सर्व कारागृह अधिक्षक Pee 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व anys), मुंबई/ नांगपूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई/ नागपूर 
अवर सचिव, कार्यासंन बीयुडी-१, गृह व्रिभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी (व्यय-८) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी (सेवा-९) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. - 
निवडनस्ती (पीआरएस - १) न 


